मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांच्या शासकीय 
पत्रांवर बोधचिन्ह (Logo) व घोषवाक्य (891716) 
मुद्रित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.१५५/१८ (र. व HT) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १० जानेवारी, २०२३. 
वाचा :- 
शासनाचे समक्रमांकाचे दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२० चे परिपत्रक. 

प्रस्तावना :- 

मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग तसेच त्यांच्या अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयांकडून निर्गमित होणाऱ्या 
पत्राचा नमुना तसेच पत्रांवर बोधचिन्ह / घोषवाक्य मुद्रित करण्याबाबतचे धोरण संदर्भाधीन दिनांक १५ 
फेब्रुवारी, २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये विहित करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या 
पत्राच्या नमुन्यावर मंत्रालयीन विभागांनी कोणतेही बोधचिन्ह / घोषवाक्य वापरू नये अशा सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. मंत्रालयीन प्रशासकीय सेवांचे बोधचिन्ह / घोषवाक्य हे त्या सेवेतील सदस्यांना प्रेरणा देण्याचे 
आणि कार्याप्रति निष्ठा निर्माण करण्याचे कार्य करीत असते. म्हणून आता, मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय 
विभागांकडून निर्गमित होणाऱ्या पत्रांवर महाराष्ट्र प्रशासनाच्या परंपरेस साजेसे असे बोधचिन्ह (Logo) व 
घोषवाक्य (189॥78) मुद्रित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 

मंत्रालयीन सर्व प्रशासकीय विभागांनी यापुढे सर्व प्रकारच्या शासकीय पत्रव्यवहारांवर खालीलप्रमाणे 
बोधचिन्ह (Logo) व घोषवाक्य (Tagline) Heat करण्यास या शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


बोधचिन्ह व घोषवाक्य 


महाराष्ट्र शासन 


२. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी यापुढे निर्गमित करावयाच्या पत्रांवर या परिपत्रकासोबतच्या 
नमुना “अ” मध्ये विहित केल्याप्रमाणे राजमुद्रेच्या डाव्या बाजूला उपरोक्त बोधचिन्ह (Logo) व घोषवाक्य 
(Tagline) मुद्रित करावे. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग यांना सूचित करण्यात येते की, सदर 
परिपत्रकातील उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. शासकीय पत्राचा नमुना विहित करण्याबाबत उक्त संदर्भाधीन दिनांक १५/०२/२०२० रोजीच्या 
परिपत्रकाद्वारे दिलेल्या उर्वरित सूचना कायम राहतील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.१५५/१८ (र. व का) 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०११०१५३४४६८४०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SOMNATH 

NAMDEO BAGUL : 
(सो. ना. बागुल) 

शासनाचे सहसचिव 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

.  मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०. सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, १ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 

१३. मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१४. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

१५. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (अपील), मुंबई. 

१६. प्रबंधक, मा. मुंबई उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई. 

१७. प्रबंधक, लोकआयुक्‍त व उपलोकआयुक्‍्त यांचे कार्यालय, १ ला मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मुंबई-४०० ०३२. 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बँक ऑफ इंडिया इमारत, मुंबई-४०० ०२३. 

१९. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

२०. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 

२१. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्‍त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई. 

२२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

२३. सर्व विभागीय आयुक्त. 

२४. सर्व जिल्हाधिकारी. 

२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२६. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील उर्वरित सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख. 

२७. भारतीय जनता पक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव भागवत चौक, 
नरिमन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२०. 

२८. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(इं) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ 
मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 

२९. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई -४०० ०३८. 

३०. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.१५५/१८ (र. व का.) 


३१. बहुजन समाज पक्ष, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, भूखंड क्र. ८३-ए, कलेक्टर 
कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०० ०७४. 

३२. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र समिती, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल मार्ग, मुंबई -४०० ००४. 

३३. भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पक्ष, महाराष्ट्र समिती, carat सभागृह, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-४०० ०१३. 

३४. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 

३५. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.१५५/१८ (र. व का) 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.१५५/१८ (र. THT), दिनांक १० जानेवारी, 
२०२३ चे सहपत्र. 


नमुना “ST” 


गात्यमय eek 


महाराष्ट्र शासन 
कमाड डा वलड डा हल विभाग, 

दूरध्वनी क्र. मंत्रालय (मुख्य इमारत) / मंत्रालय (विस्तार), दालन क्र.----, 
ई-मेल : मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक,मुंबई- ४०००३२. 
क्रमांक: ................................................ दिनांक: ....................... 
प्रति, 

विषय :- 

संदर्भ :- 
महोदय / महोदया, 

आपला / आपली, 
(संबंधित अधिका-याचे नाव) 

सूचना : 


अ) वरील राजमुद्रेच्या खालील जागेत क्षेत्रीय कार्यालयांनी दिनांक २४ जून, २०१५ च्या 
परिपत्रकातील सूचना विचारात घेऊन मंत्रालयीन विभागाऐवजी त्यांच्या कार्यालयाचे नाव व 
त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता मुद्रित करावा. 

आ) बोधचिन्ह / घोष वाक्य असल्यास परिपत्रकातील सूचनेप्रमाणे वापरावे. 

इ) संबंधित अधिका-याचे नाव लिहिताना wets तक्त्यात दर्शविण्यात आलेल्या 
उदाहरणानुसार नाव लिहिण्यात यावे. 


अधिका-याचे नाव नाव लिहिण्याची योग्य पद्धत 
पुरुष अधिकारी 
श्री.संजय रामचंद्र पवार सं.रा.पवार 
महिला अधिकारी 
श्रीमती पौर्णिमा प्रकादा पाटील पौर्णिमा पाटील किंवा पौर्णिमा प्र.पाटील 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


